अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत 
सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 
कार्यपद्धती बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- शिष्यव-२०२१/प्र.क्र.९०/का-१२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ ऑक्टोंबर, २०२२. 


वाचा :- आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक शिष्यवृ-२०२१/प्र.क्र.९०/का-१२, 
दिनांक १७.०१.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने सुधारित नियमावली शासन निर्णय दिनांक १७.०१.२०२२ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयामधील मुद्दा क्रमांक ५.११ मध्ये “ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे 
Wat Institutional level Quota व Management level Quota तसेच Spot Round किंवा 
Mock up Round द्वारे झालेला आहे त्या विद्यार्थ्यांना सदर योजना लागु होणार नाही” असा 
उल्लेख आहे. त्यामधील “ Spot Round किंवा Mock up Round” हा उल्लेख वगळण्यात येत 
आहे. त्यामुळे “Spot Round किंवा Mop up Round” द्वारे निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्तीचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 


३. प्रस्तूत शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२११०११६४२०६८१२४ 
असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार वा नावाने. 
UDAY GANPA Nice राचा 


.4.20=d99ad92d2ef92f97483 127c546b50d83 1 cbcO858b00a8 
6d17202dbe2e19d646, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9CE356F38C6A70A8FFDE299AD6627F48BD01E8 
75A7ACA38BD139B0CC5367E62D, cn=UDAY GANPAT GAWAS 
Date: 2022.11.01 16:49:14 +05'30" 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
त 


) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

) सर्व मा. मंत्री /मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) सर्व विधानसभा /विधानपरिषद सदस्य 

) 

) 

) 

) 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शिष्यवृ-२०२१/प्र.क्र.९०/का-१२ 


१०) अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१३) प्रधान सचिव, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१५) प्रधान सचिव, इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७ कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे 
१८)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
प्रसिध्दीसाठी) 
१९) आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
20) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक 
29) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
२२)अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती 
२३) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
२४) संचालक, वि.जा.भ.ज.,इ.मा.व. व वि.मा.प्र. संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२५) संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२६) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२७)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई /नागपूर 
२८)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
३०)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
३१) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३२) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची कार्यालये 
33) सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई 
४) निवडनस्ती (का-१२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


